अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि. १.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्था-२०१८/(प्र.क्र.१९१/२०१८)/सिं.व्य.'महसूल) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६.०४.२०१८ 


वाचा- शासन निर्णय क्र आस्था-२०१८/(प्र.क्र.१९१/२०१८) RIT (महसूल) दि.२३.४.२०१८ 
शुध्दीपत्रक- 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, आस्था-२०१८/ (प्र.क्र.१९१/२०१८)/ सिं.व्य.('महसूल), 
दि. २३.४.२०१८ मध्ये परिशिष्ट अ मधील रकाना क्र ५ मुख्य SUNY व उपलेखाशीर्ष मध्ये “मागणी क्र आय-३, 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे,००१ संचालन व प्रशासन (०४), परिरक्षण आस्थापना,(०४)(१९) अधीक्षक अभियंता, 
भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा (२७०१ बी ९९५)(अनिवार्य )(दत्तमत) ” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२६११३८१२४५२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay ge pcan tere 
Jagannath 


Savane 


arashtra, 

254. fa137d1ea1fd3304d6 

39f1d5384d08303b49875a1fb41cb9c5b8, 

serialNumber=86f57086a2beec37477c2f621 

0fb8a27626ca243a845ea1a73f70cf31be9810 
=Sanjay Jagannath Savane 

Date: 2018.04.26 11:42:09 +05'30' 

(सं.ज.सवने) 


प्रत, 


-0 


वित्त विभाग(वि.सु-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 

अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा, 

कार्यकारी अभियंता, भंडारा पाटबंधारे विभाग, भंडारा, 
कार्यकारी अभियंता, बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया, 
कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग ,गोंदिंया 
कोषागार अधिकारी, भंडारा, 

आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) Rea. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


oS द > SS SS 


vo 


ql 


0 


